चांदा ते बांदा योजने अंतर्गत सन २०१९-२० साठी 
राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष व जिल्हा प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्ष मधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतन 
व प्रशासकीय खर्चाकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०८ मे, २०१९. 


वाचा: 

१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. डिएपी-१०१५/प्र.क्र.५१/का.१४८१, दि. २९.०६.२०१६. 

२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. डिएपी-१०१६/प्र.क्र.१८६/का.१४८१, दि. १८.११.२०१६. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९. 

४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८, दि. २३.०४.२०१९. 


शासन निर्णय: 


चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा इष्टतम वापर होण्यासाठी सधन नियोजन 
व अंमलबजावणीचा विशेष कार्यक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये चंद्रपूर 
व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये चांदा ते बांदा योजना राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली होती. सदर 
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. २ अन्वये जिल्हा व राज्यस्तरावर “राज्य 
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष” व “जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन Hat” स्थापन करण्यात आला आहे. सदरहू 
व्यवस्थापन कक्षासंबधात होणारा वेतन, प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च याकरिता निधी उपलब्ध करून देणे 


आव्यक आहे. 


२. संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र ३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर योजनेसाठी सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षाकरीता उपलब्ध करण्यात आलेले लेखानुदानबाबत सूचना वित्त विभागाने निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार 


संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. ४ अन्वये माहे एप्रिळ महिन्यासाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


३. आता माहे, मे २०१९ ते जूले, २०१९ या ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मागणी क्र. ओ-७, लेखाशिर्ष 
“३४५१-सचिवालय आर्थिक सेवा, ००, ०९०-सचिवालय, (०५) चांदा बांदा विशेष कार्यक्रम, (०५)(०१) चंद्रपूर व 
सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये साधन संपत्तीवर आधारीत सधन नियोजन व विकास कार्यक्रम राबविणे (३४५१५०१९)” 
या लेखात्रीर्षाखाली सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाखाली नमुद केल्यानुसार उप सचिव तथा नियंत्रक 


अधिकारी, कार्यासन १४२२, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई,” तसेच “जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा 


शासन निर्णय क्रमांकः चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 


नियंत्रक अधिकारी, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग” यांना पुढील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार निधी वितरीत करण्यात येत 
आहे. 
(रु. लाखात) 


अंतरीम अर्थसंकल्पिय प्रमाणे बीडीएसवरील उपलब्ध निधीनुसार एकूण चार महिन्याकरिता 
(मे २०१९ ते जुलै २०१९) वितरीत करावयाचा निधी 
SERA: मागणी क्र.ओ-७, लेखाशिर्ष “३४५१- (०५) चांदा ते बांदा विशेष कार्यक्रम, (०५) (०१) चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये 
साधन संपत्तीवर आधारीत सधन नियोजन व विकास कार्यक्रम राबविणे (३४५१॥०१९)” 


ae का.१४२२ चंद्रपुर सिंधुदुर्ग एकुण 
मे se |) se जुन जत | | all se | ते १०) 
ae २ ३ |. oe | षु & | 0 | ८ ९ | ao | |__११_ | 
०१- वेतन १.५०० १.५०० १.५०० 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0,494 | ०.५१५ | 0,494 9.480 
०६-दुरध्वनी, 
वीज व पाणी 0,000 0,000 0,000 0,088 0,043 0,043 0,088 0,043 0,043 0.890 
शुल्क 


१०-कंत्राटी सेवा १.६६७ १,६६७ १.६६६६ | ०.७६६ | ०.७६७ | ०.७६७ | ०.७६६ | ०.७६७ | ०.७६७ ९.६०० 


११-देश्ांतर्गत 
0.9033 | 0.9033 | ०.१०३४ | 0.033 | 0.033 | 0.03% | 0.033 | 0.033 | 0.038 0.440 


प्रवास खर्च 

१३-कार्यालयीन 

खर्च ०.१६६ ०.१६७ ०.१६७ ०.१११ | 0.992 | 0.992 | 0.999 | 0.992 | 0.992 9.4190 

१७-संगणक खर्च ०,०४० 0,020 0,020 0,080 0,020 0,020 ०,०४० 0,020 0,020 0.280 

a ETS ६.२५२ | 3.926 | 3.920 | ६.२५२ ] 3.926 | 3.920 | २५.०१ 
0,000 0,000 0,000 कि . . . री शि .०१० 

प्रसिध्दी : : 

२८-व्यावसायिक 

सेवा ०.११० ०.०५५ ०.०५५ ०.११० | ०.०५५ | 0,044 | 0,990 | 0,044 | 0,044 ०.६६० 


४. “जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा नियंत्रक अधिकारी, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग” तसेच उप सचिव तथा 
नियंत्रक अधिकारी, नियोजन विभाग यांनी सदरहू अनुदान “आहरण व संवितरण अधिकारी तथा सहायक 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग” तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी, “नियोजन विभाग, 
का.१४२२” यांना वितरीत करावे. 

प. आहरण व संवितरण अधिकारी, “नियोजन विभाग, का.१४२२” तसेच “ सहायक जिल्हा नियोजन 
अधिकारी चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग” यांनी मंजुर करण्यात आलेले अनुदान उद्दीष्टनिहाय व विहीत मर्यादेत खर्च 


करावे. त्याचप्रमाणे मंजुर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 


६. या आदेशान्वये वाटप करण्यात येत असलेले अनुदान हे मासिक निधी विवरणपत्रानुसार (Cash Flow 
statement) करण्यात येत आहे. 

9. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम-२०१९ निधी 
वितरण याविषयी वित्त विभागाने निर्गमित केलेले शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 


दि.०१.०४.२०१९ मधील तरतूदी/ निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५०८१२०१३९८६१६ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


h Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
T 1 S 7 a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Planning Department, postalCode=400032, 


t=Maharashtra, 
P U r U S h Oo tta शी ७24206 1422ed36ba4503d4744b6dc2083 


3c851babace12b16b7bba3f67cca2, cn=Tushar 


Hirlekar Se a निशी 
(9.9. fecha) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
महालेखापाल 
महालेखापाल 


-0 


) लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

) जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग. 
) 

) 

) 

) 


2) 00 WwW AV 


4 
उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपुर व नवी मुंबई. 
उपसचिव, कार्यासन १४२२ / १४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग. 
१०) प्रकल्प संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) वित्त विभाग, अर्थ-१६, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) निवड नस्ती. 


(२ GS OM 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


